ome Berd  व्व्ही.ए.घाटगे 
तलावाच्या पर्यावरण संवर्धनासाठी 
नगरपरिषदेकडून राबविण्यात येणा-या 
प्रकल्पातील कामांचा निधी 
पुनर्विनियोजनाबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०२३/प्र.क्र. ९२/आस्थापना (अ) 
नवीन प्रशासन भवन, १५ वा मजला, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ नोव्हेंबर,२०२३. 


वाचा :- १) पर्यावरण विभाग विभाग शासन निर्णय क्र.रासयो २०१३/प्र.क्र.११/तां.क.३, दि.२८.०३.२०१३ 
२) पर्यावरण विभाग विभाग शासन निर्णय क्र. रासयो २०२२/प्र.क्र.५६/आस्थापना (31), दि.२९.०३.२०२२ 
३)मुख्याधिकारी, कागल नगरपरिषद यांचेमार्फत दि.२८.०२.२०२३ रोजीच्या पत्रासोबत प्राप्त 
पुनर्विनियोजनाचा प्रस्ताव. 
४) दिनांक ०४.०७.२०२३ रोजीच्या सुकाणू समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना - 

राज्य सरोवर संवर्धन योजनेंतर्गत मुख्याधिकारी, कागल नगरपरिषद यांचेमार्फत प्राप्त व्ही. ए.घाटगे 
तलाव संवर्धनाच्या रुपये २,८०.५८ लक्षच्या प्रस्तावास दि. ११.०३.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली होती. सदर मान्यतेनुसार राज्य शासनाचा हिस्सा रुपये २,५२.५२ लक्ष व नगरपरिषदेचा 
हिस्सा रुपये २८.०६ लक्ष असा निश्चित करण्यात आलेला होता. उपरोक्त तलावाच्या संवर्धनाच्या अनुषंगाने मंजूर 
करण्यात आलेली कामे राबविण्यासाठी संदर्भाधीन दि.२८.०३.२०१३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पहिला हप्त्यात 
रुपये ५० लक्ष व दि.२९.०३.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दुस-या हप्त्यात रुपये २,०२,५२,०७४/- इतका 
निधी मुक्‍त करण्यात आला होता. 

मुख्याधिकारी, कागल नगरपरिषद यांचेमार्फत दि.२८.०२.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये दि.११.०३.२०१३ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांपैकी infrastructure Development (किंमत-१.०० 
कोटी) हे काम नगरपालिका त्यांच्या नव्याने विस्तारलेल्या सीमा क्षेत्रामध्ये नागरी सुविधा पुरविणेसाठी अर्थ सहाय्य 
२०२१-२२ या योजनेमार्फत निधी मधून करण्यात येणार असल्याने सदरच्या कामांमधून रुपये १.०० कोटीची बचत 
होणार आहे. सदर बचत झालेला निधी इतर नवीन कामांवर खर्च करण्यास मंजूरी मिळणेबाबत विनंती केलेली 
आहे. सदरच्या अनुषंगाने दिनांक ०४.०७.२०२३ रोजी झालेल्या सुकाणू समितीने प्रकल्पाच्या मंजूर मूळ रकमेच्या 
अधीन राहून बचत झालेल्या रुपये १ कोटीच्या मर्यादेत तसेच Aeration System (Jet Type fountain) हे काम 
वगळून अन्य प्रस्तावित कामासंदर्भात करावयाच्या खर्चासाठीच्या पुनर्विनियोजनास मान्यता दिलेली आहे. 
त्यानुषंगाने निधीच्या पुनर्विनियोजनास मान्यता देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय : 

दिनांक ०४.०७.२०२३ रोजी झालेल्या सुकाणू समितीने दिलेल्या निर्णयानुसार व्ही.ए.घाटगे तलावाच्या 
पर्यावरण संवर्धनासाठी दि.२८.०३.२०१३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंजूर मूळ रकमेच्या अधीन राहून बचत 
झालेल्या रुपये १.०० कोटीच्या मर्यादेत Aeration System (Jet Type fountain) हे काम वगळून अन्य प्रस्तावित 
कामासंदर्भात करावयाच्या खर्चासाठीच्या पुनर्विनियोजनास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०२३/प्र.क्र.३५/आस्थापना अ 


२. सरदर प्रकल्पातील कामे संदर्भिय वाचा क्र.१ मध्ये दिलेल्या मूळ अटी व शार्तीच्या अधीन राहून करण्यात 
येत असल्याची दक्षता मुख्याधिकारी, कागल नगरपरिषद, जि. कोल्हापूर यांनी घ्यावी. 


३. सदर काम शासन आदेशाच्या दिनांकापासून १२ महिन्यात किंवा तत्पूर्वी पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११०११७१६५८२५०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=3978ce8e745a9 1 e056 1 f6f947 3df7e92873ee7ac8c2f7c49 
ac520e61061ddded, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=3A94A1F658A34D45CA2859DBC88DFB40760079 
B8946087EFOFB8BC7CD7314C27, cn=SURYAKANT KISAN NIKAM 


Date: 2023.11.09 17:16:30 +05'30' 


(सु. कि. निकम) , 
सह सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राज भवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री (पर्यावरण व वातावरणीय बदल) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
४. प्रधान सचिव (पर्यावरण व वातावरणीय बदल), मंत्रालय, मुंबई 
५. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. सह सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, मंत्रालय, मुंबई. 
८. मुख्याधिकारी, कागल नगरपरिषद, जि. कोल्हापूर. 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) १. महाराष्ट्र मुंबई-४०००२० 
१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई- ४०००२० 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
१२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) २. महाराष्ट्र, नागपूर 
१३. अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रे (पूर्व) मुंबई-४०००५१. 
१४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
१५. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 
१६. संचालक, SU व कोषागरे, मुंबई 
१७. FAA परिक्षक, स्थानिक निधीलेखा, कोकण भवन, मुंबई 
१८. वित्त विभाग (कार्यासन क्रमांक व्यय-१६/अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. नियोजन विभाग, कार्यासन क्र.१४७२, मंत्रालय, मंबई. 
२०. रोखशाखा, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


